शासकीय तंत्रनिकेतनातील प्राचार्य यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती 
पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.४३/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७ मे, २०२१. 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२०/ 
१८८, दि. २६ मार्च, २०२१. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन, पेण व ठाणे येथील संबंधित प्राचार्य यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन great समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत 
आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र.७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र. | पदनाम व कार्यरत | निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक घेतलेल्या समाप्तीचा । चालू ठेवण्याची 
र्जा दिनांक दिनांक 
हिं 2 3 ee il षु ६ (__-७.. 
| श्री. भामरे सुनिल ।शा.नि.क्र.ससेनि- । ११/१०/२०१८ । १५ दिवस । २५/१०/२०२० | २६/१०/२०२० 
सुखदेव, प्राचार्य, ३२१७/ प्र.क्र.११२/ (म.पू) (म.नं) (म.पू) 
शासकीय १७/तांशि-७ 
तंत्रनिकेतन, पेण दि.२०/०७/२०१८ 
व समक्रमांकाचा 
शासन निर्णय 
दि.२९/०९/२०१८ 
2  श्री.म्हाला नितीकेत | झा.नि.क्र.ससेनि- | २१/०७/२०१८ निरंक २०/०७/२०२० | २१/०७/२०२० 
निजानंद, प्राचार्य, ३२१७/ प्र.क्र.११२/ (म.पू) (म.नं) (4.9) 
शासकीय १७/तांशि-७ 
तंत्रनिकेतन, ठाणे । दि.२०/०७/२०१८ 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.४३/२१/तांशि-७ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन Bes, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०७१२५८५८३५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


.d by Sudhir Jaya Shetty 
nment Of Maharashtra, ou=Higher and Technical Education 


5 Depart ICode=400032, st=Maharashtra, 
S u d h | r Ja a S h ett 25.4.20=720a277025fd'5a4898b244953b82406eea05963bc456fle1e8621e5917 
48305, 
y y serialNumber=e9d37d499a521b72Baeb3dc8ec38b759420308b9{d7816002b4af0 

ffbf1111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 

Date: 2021.05.07 13:07:12 405'30" 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
संबंधित प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पेण/ठाणे, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/ठाणे, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


